सहायक वनसंरक्षक गट-अ 
(कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील 
अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०७.२२/प्र.क्र.१५४ /फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२२ 


शासन Bear :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि झासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) अंतर्गत तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सहायक वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
बदली खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
ठिकाण 
| a | २ ३ BO 
: श्री. प्रशांत कोराळे, सहायक वनसंरक्षक, | रिक्‍त पदावर 
तात्कालिन सहायक वनसंरक्षक, (कार्यआयोजना) 
(कार्यआयोजना) कार्यआयोजना कार्यआयोजना विभाग, पुणे 
विभाग, यवतमाळ (सध्या 
नियुक्‍तीशिवाय) 


२.  श्री.प्रशांत कोराळे यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. याबाबतची माहिती 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ananda.shendge@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर 
त्वरीत सादर करावी. 


३. सदरहू बदली आदेशानुसार नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली LE करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०७.२२/प्र.क्र.१५४ /फ-८ 


8. सदर WA आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या छ७७%७.॥1१॥0१1१५9119.200.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२३०१६४०५२०५१९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR © 
SHENDAGE 


(आनंदा ठोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (यवतमाळ/पुणे) 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ 
नागपूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/ पुणे 

१०) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

११) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
१२) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


